जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, वडाळा, मुंबई 
हे उपविभागीय कार्यालय बंद करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०१८/प्र.क्र.५४/२०१८/आ.(प्रशि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जुले, २०१८ 


वाचा : १. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.आढावा-१००२/३३५/२००२/आ.(प्रशि), 
दि. ०६.०२.२००३. 
२. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. जविप्र-२००७/(२९३/०७)/जसंनि, दि. १२.१२.२००७ 


शासन निर्णय- 

मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक अधिनस्त अधीक्षक अभियंता, आधार aaa 
संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत उप अभियंता, जलविज्ञान 
प्रकल्प उपविभाग, वडाळा, मुंबई या कार्यालयांतर्गत पुरेसा कार्यभार नसल्याने हे कार्यालय बंद करण्यात येत 
आहे. 
२. या कार्यालयातील मंजूर पदांपैकी वरिष्ठ लिपीक हे एक पद कार्यरत असून या पदावरील 
कर्मचाऱ्याची सेवा उसनवारी तत्त्वावर अन्यत्र वर्ग केली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याचे समावेशन संबंधित 
परिमंडळ कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील रिक्‍त पदावर तात्काळ करण्यात यावे. 
३. बंद होणाऱ्या कार्यालयांतर्गतचा शिल्लक कार्यभार व कार्यालयीन सर्व अभिलेख प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने योग्य RNS अशा कार्यालयांकडे वर्ग करण्याची तसेच या कार्यालयासाठी उपलब्ध करून दिलेली 
जागा ज्या प्राधिकरणाची आहे, त्या प्राधिकरणाकडे ताबा हस्तांतरीत करण्याची आव्यक ती कार्यवाही मुख्य 
अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक यांनी तात्काळ करावी. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७०५१५४८२११२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ह Digitally signe 
DN: c= ‘Governmen: ( Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Prashant Jagdish 0000000070. 
25. 'd67058795ac5a96 1c2b41207cb6d24b79e177 1 6af754 
9fc40fd4145416f1 


Sajanikar ae 
(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.५४/२०१८/आ.(प्रशि) 


मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (खारजमीन) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 


3) 
) 
) 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा 
) 
) 
) 


८ 0०८ 


4 


८४) 


मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सर्व) 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
१२) महालेखापाल १व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) सर्व कार्यकारी संचालक, महामंडळे / सर्व महासंचालक 
१५) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn ८5. 


vo 


१६) सर्व मुख्य अभियंता / सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१७) मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 

१८) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 

१९) अधीक्षक अभियंता, ई- प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकरीकरण विभाग, पुणे (मंडळ कार्यालयांतर्गत झालेल्या 
बदलाची आवश्‍यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

29) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२) कार्यासन आस्थापना (प्रशिक्षण) संग्रहार्थ 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


